सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा/ 
विभागीय संदर्भ सेवा/ स्त्री / सामान्य/ 
उपजिल्हा/ ग्रामीण/ कुटीर/ ट्रामा व इतर 
रुग्णालयासाठी औषधी,  कंझ्युमेबल्स, 
प्रयोगशाळा साहित्य, छोटी हत्यारे, सर्जिकल, 
रुग्णालयीन कापड-चोपड इत्यादी बाबींची 
खरेदी करण्यासाठी २१- पुरवठा व सामुग्री या 
उदिष्टाखाली विविध लेखाशिर्षांतर्गत मंजूर 
अनुदानातून रू.६५,७७,२३,४४७/- एवढया 
रकमेची खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास 


प्रशासकीयमान्यता_ शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-१२२३/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२४ 


१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र. आसेआ/ कक्ष-३/ टे-४/ नस्ती 
क्र.१४/ औ.सा खरेदी २३-२४/ प्र.मा/ १९७२-७४/श्ुध्दीपत्रक/२०२३ दिनांक ०१.०२.२०२४ 

२) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांची मान्यता प्राप्त 

टिप्पणी, दिनांक १७.१०.२०२३ 

शासन निर्णय समक्रमांक दि.२७.१२.२०२३ व शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक दि.२४.०१.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


समक्रमांचे दिनांक २४.०१.२०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेले शासन शुध्दीपत्रक अधिक्रमित 
करण्यात येत असुन, सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांनी संदर्भीय दिनांक 
०१.०२.२०२४ च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार संदर्भीय दिनांक २७ डिसेंबर, २०२३ च्या शासन 
निर्णयातील अट क्र. (११) “महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण पुर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी दर 
निश्चिती, फार्मा कंपन्यांचे wees, ई-ळॉजिस्टिक, ई-गोडाऊन इ. चा VAs असलेले सॉफ्टवेअर तयार 
करण्याची कार्यवाही अद्याप पुर्ण झालेली नसल्याने, प्रस्तुत साधन सामुग्रीच्या खरेदीची प्रक्रिया आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, खरेदी कक्ष, मुंबई यांच्या मार्फत करण्यात यावी. तसेच याकामी खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच 
पुरवठा आदेशा निर्गमित करण्यात यावेत.” या ऐवजी अट क्र. (99) “विवरणपत्र-ई- मधील रुग्णालयीन कापड- 
चोपड (लिनन) या बाबींची खरेदी आरोग्य सेवा आयुक्तालय, खरेदी कक्ष, मुंबई यांच्या मार्फत करण्यात यावी, 
आणि उर्वरित विवरणपत्रांतील औषधी व साहित्य सामुग्री इ. बाबींची खरेदी महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी 
प्राधिकरणामार्फत करण्यात यावी,” अशी वाचावी. 


रट्ट 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.२५१/आरोग्य-८ 


०२. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०७१५४७५१६४१७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत- 
१ 


AD 


oC 0८ ww 


4 


Nn (७. ८0) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८“? 


१०) 
92) 


AERTS USI यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHANDRAKANT HARIDAS WADE 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


DN: 
HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=7a8cb09a73bc92b24a171080ebd81893480c90bed 


d57685ea1ce3af533f64bce, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


H A R | D A S WA D F serialNumber=9474E7 143B2BC3FD96E8D7BF07D1CE51DE8 
461D4C34AE1E3F643C1 1B54523936, cn=CHANDRAKANT 
HARIDAS WADE 
Date: 2024.02.08 14:44:36 +05'30' 


(चंद्रकांत ह.वडे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

सह संचालक, आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


